पर्यटन धोरण-२०१६ अंतर्गत प्रगतीतील कामे पूर्ण 
करण्यासाठी मे.के.पी.एम.जी. या सल्लागार 
कंपनीच्या नियुक्‍तीस दि.१५.११.२०१८ ते ९.१.२०१९ 
या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : टिडीएस २०१९/२/प्र.क्र.११५५/पर्यटन 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: २२ एप्रिल, २०१९. 


संदर्भ:- १) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग क्रमांक टिडीएस २०१५/२/प्र.क्र.९० (भाग-२) 
/पर्यटन,दि.२५.६.२०१८. 
२) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग क्रमांक टिडीएस-२०१९/२/प्र.क्र.११५५/पर्यटन, 
दि.२६.२.२०१९ 


शासन निर्णय :- 


शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग क्र.टिडीएस-२०१५/०२/प्र.क्र.९०(भाग-२)/पर्यटन, 
दि. १५.५.२०१५ अन्वये सामान्य प्रशासन विभाग, माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालय, शासन निर्णय क्र. ७/)-मातंस- 
०८०/२०१४-0७/० DIRECTORATE OF IT-DIT(MH), दि.१.७.२०१४ नुसार तयार करण्यात आलेल्या पॅनेलवरील 
मे.के.पी.एम.जी.या सल्लागार कंपनीची नवीन पर्यटन धोरणाचा मसुदा तयार करण्यासाठी सल्लागार म्हणून प्रथमत: दि. 
१.४.२०१५ ते ३१.७.२०१५ या कालावधीसाठी नियुक्‍ती करण्यात आली होती. त्यानंतर त्यांना दि.१४.११.२०१८ पर्यंत 
वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यात आली होती. आता त्यांना दि.१५.११.२०१८ ते ९.१.२०१९ या कालावधीसाठी पुढील कामे 
करण्याकरिता तसेच संदर्भ क्र. २ येथील शासन निर्णयामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे “पर्यटन उप विभागांतर्गत पर्यटन 
विषयक ई प्रशासन प्रकल्प राबविणे व इतर बाबीसंदर्भात मागदर्शन व सल्ला देण्याकरिता या शासन निर्णयाद्वारे 
मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


१) Complete Digital Presence Strategy for Maharashtra Tourism 

2) Resort Operations Plan 

3) Guidelines / SOP for Maharashtra Tourism Policy 2016 

8) Integrated State Tourism Development Goals / Plans 2025 

4) Marketing and Promotion Strategy for Maharashtra Tourism 

&) Advisory support for Project Management Dashboard implementation 


(9) BPR, SOP and Organizational Structure of Maharashtra Tourism Development 
Corporation 


¢) Strategy and Operational plan for Ajanta, Ellora and Elephanta - Information and 
Experience Centre 


8) Any other issue decided by Principal Secretary, Tourism 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०१९/२/प्र.क्र.११५५/पर्यटन 


२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०१९०५१०११०८३००७२३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Ramesh Jayaram 
Kadam 
Date: 2019.05.10 11:12:15 +05'30' 


(र. ज.कदम) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई, 

२. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२, (लेखा परीक्षा /ळलेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर, 

३. महालेखापाल (स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेख), मुंबई, 

४. मा. मंत्री (पर्यटन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई-३२, 

५. मा. राज्यमंत्री (पर्यटन), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

६. संचालक, पर्यटन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

७. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, मुंबई, 

८. कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, मुंबइ, 

९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

१०. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

११. नियोजन विभाग (कार्यासन-१४११/१४४४), मंत्रालय, मुंबई, 

१२. वित्त विभाग (का.व्यय-१४/अर्थोपाय), मंत्रालय, मुंबई, 

१३. अवर सचिव, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग (अर्थसंकल्प शाखा), मंत्रालय, मुंबई 

१४. के.पी.एम.जी. अँडव्हायझरी सर्व्हिसेस प्रा.लि., लोढा एक्सेळस (Excelus), १ मजला, अपोलो मिल्स 
कंपाउन्ड, एन.एम. जोशी मार्ग, महालक्ष्मी, मुंबई - ४०० ०११, 

१५. निवडनस्ती (पर्यटन). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


